मुख्य अभियंता विशेष प्रकल्प, जलसंपदा विभाग 
अमरावती यांचे अधिपत्याखालील अधीक्षक 
अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
अमरावती व त्या अंतर्गत ३ विभाग व १२ 
उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ३४४ व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ४ पदांना दिनांक ०१.०३.२०२२ 
ते दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-२०२२/(५३/२०२२)/जसंअ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक - ३०/०३/२०२२ 


पहावे:- १) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय मुदत-२०२१/(१९२/२०२१)/जसंअ, दि. ०२.११.२०२१ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दिनांक २२.०२.२०२२ 
३) अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती यांचे पत्र क्र.६६७/ 
आस्था-३/मुदतवाढ /२०२२, दि. २३.०२.२०२२ 
8) आ(प्रशि),जलसंपदा विभाग क्र.आढावा-२०२१/प्र. क्र. ४८/आ. (पुनर्रचना) दि. ०३.०३.२०२२ 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, अमरावती यांचे अधिपत्याखाळीळ अधीक्षक 
अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती व त्या अंतर्गत ३ विभाग व १२ उपविभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३४४ व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ४ पदे अशा 
एकूण ३४८ पदांना दिनांक ०१.०९.२०२१ ते दिनांक २८.०२.२०२२ पर्यंत चाळू ठेवण्यास वरील संदर्भीय 
क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आलेली आहे. संदर्भाधीन क्र. ३ च्या पत्राने प्राप्त प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त संदर्भीय शासन निर्णय क्र. २ व संदर्भीय पत्र क्र. ३ अन्वये सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे मुख्य अभियंता, विशोष प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, अमरावती यांचे अधिपत्याखालील 
अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती व त्या अंतर्गत ३ विभाग व १२ 
उपविभागीय कार्यालयातील परिशिष्ट “at” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३४४ व 
परिशिष्ट “ब” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ४ पदे अशा एकूण ३४८ पदांना 
दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत चाळू ठेवण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून शासन 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२२/(५३/२०२२)/जसंअ, 


१. उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित HSM कालावधीत कार्यरत असतील . 
२. ही पदे आकृतिबंधानुसार मंजूर असावी व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसावी. 


उपरोक्त विभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेच्या व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेच्या वेतनाचा खर्च 
महामंडळास मंजूर असलेल्या तरतुदीतुन खालील लेखाशिर्षातुन भागविण्यात यावा. 


“मागणी क्रमांक आय-५ ( नियत अस्थाई आस्थापना)” एकूण पदे ३४४ 


४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, सर्वसाधारण ८० (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका (०४) विविध पाटबंधारे मंडळांना भांडवली अंशदान, (०४) (०२) विदर्भ पाटबंधारे 
विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ आय १७१) 


व मागणी क्र. आय-५ (रुपांतरीत अस्थाई आस्थापना) एकूण पदे ४ 


४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, सर्वसाधारण ८० (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका (०२) योजनांतर्गत, (०२) (02) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग 
भांडवली अंशदान (कार्यक्रम) (४७०१ एच ६६५) 


हे आदेशा वित्त विभागाच्या, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दिनांक २२.०२.२०२२ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व आंतरवित्तीय सल्लागार व सहसचिव व आ 
(प्रशि) कार्यासनाच्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३३०१२२००३८८२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by JAYA P POTDAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mah 


arashtra, 
सहपत्र : परिशिष्ट 'अ' व rg Tie कयता शा पदरवडाच नपा 


pseudonym=AC96139E9DBC449B1FA1 1F60FEB82DD86C649331, 
serialNumber=45E2D63499928F 8B69AB9E8EA3E7CBAB44D2E79B3C 
F5C253F37180C7E6DE4371, cn=JAYA P POTDAR 


Date: 2022.03.30 12:20:42 +05'30' 


(जया पोतदार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 

२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
३. वित्त विभाग, व्यय-१२/ व्यय-६/ अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई. 

४. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 

५. मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, अमरावती. 

६. आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मुख्य अभियंता (दवप्र) व सस कार्यासन आ(प्राशि), मंत्रालय, मुंबई. 
है 
९ 


, अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती. 
. कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण विभाग, अकोळा 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२२/(५३/२०२२)/जसंअ, 


१०. कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग, अमरावती. 
११. कार्यकारी अभियंता कालवे संकल्पचित्र विभाग, अमरावती 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी,अमरावती/ अकोळा/वाशिम/यवतमाळ/बुळढाणा 
१३. अर्थ-१, कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. आ(प्रशि) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. जसंअ कार्यासन, जलसंपदा विभाग संग्रहार्थ 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२२/(५३/२०२२)/जसंअ, 


परिशिष्ट “अ 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मुदत-२०२२/(५३/२०२२)/जसंअ, दि. 30/03 /२०२२ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशिल (१) 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


पदसंख्या 


२ 


3 


अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 


अमरावती 


१) अधीक्षक अभियंता 


AD 


अधीक्षक 


AN 


) 

) 

8) 

) मुख्य आरेखक 
) अनुरेखक 
) 
) 
) 


LAOS 


प्रथम लिपीक 
वरिष्ठ लिपीक 
टंकलेखक 


ren Ss 


qo) उच्चश्रेणी लघुलेखक 
११) कनिष्ठ लिपीक 
१२) भांडारपाल 
१३) वाहनचालक 
१४ नाईक 

१५) शिपाई/पहारेकरी 
१६) चौकीदार 


उपअभियंता/सहा.अधीक्षक अभियंता 


क.अ./स.अ.श्रे.-२/शा.अ. 


कि वि. अ. त्र OCs * 20) 


A WwW © © -“ ०9७८ O AW 


एकूण 


पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण 


विभाग, अमरावती 


१) कार्यकारी अभियंता 
2) उपकार्यकारी अभियंता 


३) क.अ./स.अ.श्रेणी-२/शा.अ. 


) 
) 
) 
४ विभागीय लेखापाल 
५) प्रथम लिपीक 
६) वरिष्ठ लिपीक 
७ कनिष्ठ लिपीक 
८) टंकलेखक 
९) आरेखक 
१०) अनुरेखक 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२२/(५३/२०२२)/जसंअ, 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मुदत-२०२२/(५३/२०२२)/जसंअ, दि. ३०/०३/२०२२, 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशिल (२) 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


पदसंख्या 


२ 


3 


१) पाटबंधारे प्रकल्प 
बांधकाम उपविभाग क्र.२, 
अमरावती 


१) उपविभागीय अधिकारी/अभियंता 
२) स.अ.श्रेणी-२/शा.अ./ क.अ. 
३) वरिष्ठ लिपीक 
४) कनिष्ठ लिपीक 
५) टंकलेखक 

६) अनुरेखक 

(9) स्था. अ. सहाय्यक 
८) वाहनचालक 

९) शिपाई 

१०) चौकीदार 


o~ 
ae 


OO WwW OO WW 909 9 .O 9 


एकूण 


0 
ios 


2) पाटबंधारे प्रकल्प 
उपविभाग, अचलपूर 
(बांधकाम) 


१) उपविभागीय अभियंता 
२) स.अ.श्रेणी-२/श्ा.अ./क.अ. 
३) वरिष्ठ लिपीक 

४) कनिष्ठ लिपीक 

५) टंकलेखक 

६) अनुरेखक 

७ स्था.अ.सहायक 

८) वाहनचालक 

९) शिपाई 

१०) चौकीदार 


क मि 


O WNW जे AV 0 0 0 _O 


एकूण 


me} 
ios 


3) पाटबंधारे प्रकल्प 
बांधकाम उपविभाग, क्र. ४ 
धारणी 


१) उपविभागीय अभियंता/अधिकारी 
२) स.अ.श्रेणी-२/श्ा.अ./क.अ. 
३) वरिष्ठ लिपीक 

४) कनिष्ठ लिपीक 

५) टंकलेखक 

६) अनुरेखक 

७) स्था.अ.सहायक 

८) वाहनचालक 

९) शिपाई 

१०) चौकीदार 


EG <20 


O WwW -“ WW OO 90 O 90 


एकूण 


ae) 
(oN 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२२/(५३/२०२२)/जसंअ, 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मुदत-२०२२/(५३/२०२२)/जसंअ, दि.३०/०३/२०२२ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशिल (३) 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


पदसंख्या 


२ 


3 


6 


४ पाटबंधारे प्रकल्प 
बांधकाम उपविभाग क्र. ३ 
अमरावती 


उपविभागीय अभियंता/अधिकारी 
स.अ.श्रेणी-२/शा.अ./क.अ. 
वरिष्ठ लिपीक 

कनिष्ठ लिपीक 

टंकलेखक 

अनुरेखक 

७ स्था.अ.सहायक 

८) वाहनचाळक 

९) शिपाई 

१०) चौकीदार 


१ 
२ 


AN 


20) o 
wae re Yee Pl WINS wel Ie Ci 


१ 


o~ 
ae 


-0 WNW 90 “७ OO O O -O 


एकूण 


५) घुंगशी प्रकल्प उपविभाग 
क्र. १ मुर्तिजापूर (बांधकाम) 


१) उपविभागीय अभियंता/अधिकारी 
२) स.अ.श्रेणी-२/शा.अ./क.अ. 
वरिष्ठ लिपीक 

कनिष्ठ लिपीक 

टंकलेखक 

अनुरेखक 

७) स्था. अ. सहाय्यक 

८) शिपाई 


एकूण 


६) लघु पाटबंधारे उपविभाग 
मंगरुळपिर (बांधकामासाठी 
रुपांतरीत) 


१) उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी 
२) स.अ. श्रेणी-२/शा.अ./क.अ. 
3) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


(कार्यकारी अभियंता 


४) वरिष्ठ लिपीक 


पाटबंधारे प्रकल्प व 
जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग, 
अमरावती अंतर्गत) 


६) अनुरेखक 

७ टंकलेखक 
८) वाहनचालक 
९) चौकीदार 
१० शिपाई 


) 
) 
) 
५) कनिष्ठ लिपीक 
) 
) 
) 


AI OO © OO © A OO डी 


एकूण 


-O 
an 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२२/(५३/२०२२)/जसंअ, 


जलसंपदा विभाग झासन निर्णय क्र.मुदत-२०२२/(५३/२०२२)/जसंअ, दि. ३०/०३/२०२२ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशिल (४) 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


पदसंख्या 


२ 


3 


° 


७ बोर्डी नाला प्रकल्प 
उपविभाग क्र. १ 
चांदुरबाजार (बांध) 


१)उपविभागीय अभियंता 

2) स.अ.श्रेणी-२/शा.अ./क.अ. 
३) स्था. अ. सहाय्यक 
४ वरिष्ठ लिपीक 
५) कनिष्ठ लिपीक 
) 

) 

) 


o~ 


६) टंकलेखक 
७ अनुरेखक 

८) वाहनचालक 
९) शिपाई 

१०) चौकीदार 


-0 A © © © A -0 K CLC -5 


एकूण 


पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण 
विभाग, अकोला 


१) कार्यकारी अभियंता 

२) उपकार्यकारी अभियंता 
३) क.अ./ शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 
४) विभागीय लेखापाल 

५) भांडारपाल 

५) प्रथम लिपीक 

६) वरिष्ठ लिपीक 

७ कनिष्ठ लिपीक 

८) टंकलेखक 

९) आरेखक 

१०) अनुरेखक 

११) वाहनचालक 

१२) नाईक 

१३) शिपाई 

१४) चौकीदार 


एकूण 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२२/(५३/२०२२)/जसंअ, 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मुदत-२०२२/(५३/२०२२)/जसंअ, दि. 30/03 /2022 चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशिल (५) 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


पदसंख्या 


२ 


3 


° 


q) पाटबंधारे 
अन्वेषण 
अकोला 


प्रकल्प 
उपविभाग, 


उपविभागीय अभियंता 
क.अ./स.अ.श्रेणी-२/शा.अ. 
वरिष्ठ लिपीक 

कनिष्ठ लिपीक 

टंकलेखक 

अनुरेखक 

७ स्था. अ. सहाय्यक 

८) वाहनचालक 

९) शिपाई 

१०) चौकीदार 


१ 
२ 


AN 


oO ०८ 
Ss 3> :- २: >> <> <-> >: 


१ 


o~ 
ae 


Oo AW OO AW 0 .O .O 90 


एकूण 


He) 
ios 


2) पाटबंधारे प्रकल्प 
अन्वेषण उपविभाग, वाशिम 
(मुख्याळय अकोला) 


१) उपविभागीय अभियंता 
२) क.अ./स.अ.श्रेणी-२/शा.अ. 
३) वरिष्ठ लिपीक 

४) कनिष्ठ लिपीक 

५) टंकलेखक 

६) अनुरेखक 

७ स्था. अ. सहाय्यक 

८) वाहनचालक 

९) शिपाई 

१०) चौकीदार 


Cc oO 


O VW 0 AW 0 0 0 90 


एकूण 


ae) 
ios 


3) पाटबंधारे 
अन्वेषण 
खामगाव 


प्रकल्प 
उपविभाग, 


१) उपविभागीय अधिकारी/अभियंता 
२) टंकलेखक 

३) स्था. अ. सहाय्यक 

४) वाहनचालक 


एकूण 


४ & पाटबंधारे प्रकल्प 
अन्वेषण उपविभाग क्र. १, 
अमरावती 


१) उपविभागीय अधिकारी/अभियंता 
२) स्था. अ. सहाय्यक 
३) वाहनचालक 


O #2 त अत ल्या AW ता _O 


एकूण 


ea 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२२/(५३/२०२२)/जसंअ, 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मुदत-२०२२/(५३/२०२२)/जसंअ, दि. 30/03/2022 चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशिल (६) 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव पदनाम पदसंख्या 
ea 2 3 8 
५) पाटबंधारे प्रकल्प | 9) उपविभागीय अभियंता १ 
अन्वेषण उपविभाग, | २) क.अ./स.अ.श्रेणी-२/शा.अ. ५ 
यवतमाळ ३) वरिष्ठ लिपीक १ 
8) कनिष्ठ लिपीक १ 
५) टंकलेखक q 
६) अनुरेखक १ 
७ स्था. अ. सहाय्यक ३ 
८) वाहनचालक १ 
९) शिपाई 3 
qo) चौकीदार q 
एकूण १८ 
3 | कालवे संकल्पचित्र विभाग, | १कार्यकारी अभियंता १ 
अमरावती २) उपविभागीय अभियंता/अधिकारी ३ 
३) क.अ./स.अ.श्रेणी-२/झा.अ. १७ 
४) प्रथम लिपीक १ 
५) वरिष्ठ लिपीक ४ 
६) कनिष्ठ लिपीक 9 
७ लघु टंकलेखक १ 
८) आरेखक १ 
९) सहा. आरेखक १ 
१०) अनुरेखक ५ 
११) भांडारपाल १ 
१२) वाहनचालक १ 
१३) शिपाई ७ 
१४) चौकीदार १ 
एकूण ५१ 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२२/(५३/२०२२)/जसंअ, 


परिशिष्ट- “ब” 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मुदत-२०२२/(५३/२०२२)/जसंअ, दि. ३०/०३/२०२२ चे सहपत्र 
रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील कर्मचा-यांची माहिती. 


| कार्यालयाचे नाव कर्मचा-याचे नाव पदनाम | सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
१ २ 3 8 ५ 


१ | कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे 
प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण 
विभाग, अमरावती अंतर्गत 

१) बोडीनाला प्रकल्प उपविभाग | १ श्री. रामकृष्ण चंपत भोंडे | स्वच्छक | ३१/०८/२०२२ 
क्र.१ चांदूरबाजार (बांधकाम) 


२) श्री. सुधाकर TOR | मजूर | ३०/०६/२०२२ 


मोहोड 
3) श्री. लहानु तुकाराम मजूर | २८/०२/२०२९ 
वानखेडे 
एकूण पदे ३ पदे 
2 ।कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे 
प्रकल्प अन्वेषण विभाग, अकोला 
अंतर्गत 
१) पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण १) श्री. सारंग मारोतराव मजूर । ३०/०६/२०२५ 
उपविभाग, यवतमाळ गुरनुले 
एकूण पदे १ पदे 


अनु.क्र.१-२ एकूण४ पदे 


३३ 


पृष्ठ १० पैकी १० 


